RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३०, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६४ , किंमत : रुपये १४.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP/ XI ( 6 )/ 2266 /(09)/2018.- WHEREAS , it is likely that terrorists/ anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missile , para -gliders in 
their attacks and thereby endanger the life and limb of public at large , destroy public property 
and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 

2. AND WHEREAS it has become necessary that some checks should be put on the activities of 
terrorists/ anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent 
the attack through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles, para 
gliders , and immediate necessary action should be taken to prevent the same ; 

3. NOW , THEREFORE I, Manjunath Singe , Deputy Commissioner of Police (Operations), 
Brihan -Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of 
drone, remote controlled micro -light aircrafts, aerial missiles , para - gliders, etc., shall be allowed 
in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. 
from 22nd October 2018 to 20th November 2018 except for aerial surveillance through such devices 
by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police (Operation ), 
Brihanmumbai. 

4. This order shall remain in force with effect 00.01 hrs . of 22nd October 2018 till 24.00 hrs . of 
20th November 2018 unless withdrawn earlier. 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed ex 
parte . It shall be published for the information of public, through press , and by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices, 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 18th day of the October, 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 


मुख्य इमारत , ४ था मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६. 


क्रमांक टिपीएस . १७१८ / ४३५४ / प्र.क्र . २२३ / १८ / नवि -१२. - ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून अधिसूचना 
क्र . टिपीएस -१८१७/ ९ ७३/ प्र.क्र . १०३/ १७ / नवि -१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम 
१५१(१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम 
६८ उप - कलम ( २) अन्वये अधिसूचना क्र . सिडको/ नैना / टिपीएस-१/ २०१८, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ अन्वये आकुर्ली, बेलवली व चिखले 
प्रारुप नगर रचना योजना क्र . १ ( यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारुप योजना असा केला आहे ) मंजूर करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(१) अन्वये उक्त प्रारुप योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप -कलम ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम , १९ ७४ मधील 
नियम क्र . ११ नुसार श्री. एस. व्ही . सुर्वे, उप संचालक, नगर रचना (निवृत्त) यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून तात्काळ नियुक्ती करीत 
आहे व लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर 
अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत सिडकोस सूचना देण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , 4th Floor, Main Building , Mumbai 400 032 , dated the 23rd October 2018 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 . 


१ 


No. TPS . 1718 /4354/CR -223 / 18 /UD - 12.- Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 1 of 
villages Akurli, Belevali and Chikhale (hereinafter referred to as “ the said Draft Scheme " ) has 
been sanctioned by the Vice Chairman and Managing Director , CIDCO vide Notification 
No. CIDCO /NAINA / TPS- 1/ 2018 , dated the 21st September 2018 under sub - section ( 2 ) ofthe Section 
68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) as per the powers delegated under Section 15 ( 1 ) 
by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS. 1817/ 973 /C.R . 103/ 
17 /Ud - 13 , dated the 13th September 2017 of the said Act ; 

And whereas , as per the provisions of Section 72 (2 ) of the said Act, it is necessary to appoint 
an Arbitrator , within onemonth from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is 
published in the Maharashtra Government Gazette ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 72 of the 
said Act , read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974 , the 
Government of Maharashtra hereby appoints Shri S. V. Surve, Deputy Director of Town Planning 
(Retired ) as an Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect and further directs 
the CIDCO to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an 
independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound 
manner and bear the cost on such items ; 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

नगर विकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


. 


“ 


" 


" 


; 


क्रमांक टीपीएस. १२१८ / १२५२/ प्र.क्र . ४५ / १८ / नवि -१२. - ज्याअर्थी, दापोली नगर पंचायत क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१८१० / २९ ८६/ प्र.क्र . 
२८ ९ /११/ नवि -१२, दिनांक २१ मार्च २०१२ अन्वये (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” या प्रमाणे करण्यात आला आहे.) शासनाने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) चे कलम 
३१( १) अन्वये भागशः मंजूर केली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१ ) अन्वये शासन नगरविकास 
विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस १८१२ / ३४ ९ /प्र.क्र . ८३/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंजूर झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे कॅम्प दापोली, स. नं . १८५ अ/ १, अ/ १ एकूण क्षेत्र २.२१.६५ हे . आर या शासकीय 
मालकीच्या क्षेत्रापैकी सुमारे २४६२ चौ.मी. क्षेत्र आ . क्र . ३ ( वि.यो. अहवालानुसार २८०० चौ.मी) ज्ञानदीप विद्यामंदीर या शैक्षणिक वापरासाठी 
आरक्षित दर्शविली आहे व त्याचे समुचित प्राधिकरण ज्ञानदीप विद्यामंदीर, श्रीराम शिक्षण संस्था दर्शविले आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त आरक्षण असा करण्यात आला आहे .) ; 
आणी ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणाचा “ ज्ञानदीप विद्यामंदीर 

ज्ञानदीप विद्यामंदीर ” हा शैक्षणिक वापर बदलून “ शासकीय वापर / 
कार्यालये असा वापर करणेबाबत जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रान्वये प्रधान सचिव , नगरविकास यांना 
विनंती केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) व त्याकरिता जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी समुचित 
प्राधिकरण राहील 

आणि ज्याअर्थी, विकास योजना दापोली मधील आ.क्र . ३ चा वापर बदलणे आवश्यक आहे , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील उप- कलम (१ कक ) ( क ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगर 
विकास विभागाने क्र . टिपीएस . १२१८ / १२५२ / प्र.क्र . ४५ / १८ / नवि-१२ , दिनांक ८ मार्च २०१८ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना 
मागविण्यासाठीची सूचना ( नोटीस ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्ये पृ.क्र . ७ ते ९ वर दिनांक १५-२१ मार्च, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झाली आहे आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता 
सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे.) यांची नियुक्ती 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त फेरबदलाबाबत सर्व वैधनिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल दिनांक २८ सप्टेंबर 
२०१८ रोजीच्या पत्राने शासनास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा सादर अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उपकलम ( १ कक ) ( ग ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन प्रस्तावित 
फेरबदलास खालील अनुसूचिमध्ये नमूद केल्यानुसार अंतिम मंजुरी देत आहे ; 

अनुसूची 
दापोली नगर पंचायत क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौजे कॅम्प दापोली स.नं. १८५ अ/ १, अ /१, एकूण क्षेत्र २.२१.६५ हे. 
आर या शासकीय मालकीच्या क्षेत्रापैकी आ.क्र . ३ ज्ञानदीप विद्यामंदीर करीता दर्शविलेल्या सुमारे २४६२ चौ.मी. क्षेत्राचा शैक्षणिक वापर बदलून 

शासकीय वापर /कार्यालये ” याप्रमाणे आरक्षित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षणाकरिता जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी हे समूचित प्राधिकरण 
राहील . " 

२. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

३. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 

( १ ) जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी जिल्हा, रत्नागिरी. 
( २ ) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ३) नगररचना , रत्नागिरी शाखा, ६६९ , सावंत बंगला , पहिला मजला, स्वामी विवेकानंद रोड, मारुती मंदीर , शिवाजी स्टेडियमच्या 
मागे, रत्नागिरी . 

( ४ ) मुख्याधिकारी , दापोली, नगर पंचायत , दापेली. 
४. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


“ 


“ 


. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th November 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 . 


No. TPS . 1218 / 1252 /CR -45 / 18 /UD - 12.- Whereas , the Development Plan of Dapoli Nagar 
Panchayat (hereinafter referred to as the said Development Plan " ) has been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department, partly under section 31( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1810 / 2986 /CR 289/11/UD - 12 , dated 21st March 2012 (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ) and Excluded part (EP ) of the said Development Plan had been sanctioned by the 
Government in the Urban Development under section 31 ( 1) of the said Act vide Notification No. 
TPS - 1812 / 349 /CR 83/ 12 /UD - 12 , dated 4th August 2015 ; 

And whereas, in the said Development Plan , an area admeasuring approximately 2462 sq . 
mts. out of 2.21.65 Ha of Government land bearing S. No. 185A / 1, A / 1 of village Camp Dapoli (as 
per D.P. report 2800 sq.mt. ) is reserved as Reservation No. 3 “ Dnyandeep Vidyamandir ” for 
educational purpose and Dnyandeep Vidyamandir , Shreeram Shikshan Sanstha is appointed as 
Implementing Agency for the reservation . (hereinafter referred to as “ the said Reservation " ) ; 

And whereas , the Collector , Ratnagiri District vide his letter dated 15th February 2018 
requested the Principal Secretary , Urban Development to modify the said Reservation from 
Dnyandeep Vidyamandir to “ Government use/offices ” (hereinafter referred to as “ the said 
Modification ” ) and for this appropriate Authority will be Collector Ratnagiri ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is necessary to change 
the user of Site No. 3 in Development Plan of Dapoli ; 


And whereas , the Notice regarding the proposed modification was published under sub 
section ( 1AA ) (a ) of section 37 of the said Act , inviting suggestion /objection from the general 
public vide Urban Development Department Notice TPS 1218 / 1252 /C.R . 45 / 18 /UD - 12 , dated 8th 
March , 2018 , which was published in Maharashtra Government Gazette , Part - 1 dated March 
15-21 , 2018 on page No. 7 to 9 and Joint Director of Town Planning, Kokan Division was appointed 
as the officer (hereinafter referred to as “ the said Officer ") to hear the suggestions/objections in 
respect of proposed modification received within the stiputed period and submit their report to 
the Government ; 


And whereas , the said Officer had submitted his report on 28th September 2018 regarding 
the said Modification after completing all the legal formalities ; 


And whereas , after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion it is 
necessary to sanction the proposal. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) (c) of section 37 
of the said Act, the Government hereby sanctions the said modification as mentioned in the 
schedule below 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


4 


SCHEDULE 


“ An area admeasuring approximately 2462 sq.mts . out of 2.21.65 Ha. of Government land 
bearing S. Nos. 185A / 1 , A / 1 of Village Camp Dapoli which is reserved as Reservation No. 3 for 
educational purpose for “ Dnyandeep Vidyamandir ” in the said Development Plan is changed to 
“ Government use/offices ” and Collector , Ratnagiri is appointed as the Appropriate Authority 
for the proposed reservation . " ; 


02. This notification shall come into force from the date of publication of the said notification 
in Maharashtra Government Gazette . 


03. A copy of sanctioned modification shall be kept open for inspection by the general public 
in the following offices for the period of one month : 


( 1) Collector, Ratnagiri District, Ratnagiri. 


( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Kokan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

( 3 ) Town Planner, Ratnagiri Branch , 669 , Sawant Bunglow , 1st Floor, Swami Vivekanand 
Road , Maruti Mandir, Shivaji Stadium Back Side, Ratnagiri. 


(4 ) Chief Officer , Dapoli Nagarpanchayat, Dapoli . 


04. This notice is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in 
(Act and Rule ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer. 


६ 


६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक ), मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना / आदेश 


- 


क्रमांक १६९ / अपोआ / वाहतूक / कायमस्वरूपी / २०१८ . -मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर वाढत असलेली वाहनांची संख्या तसेच 
मेगा प्रकल्पामुळे रस्त्यावरील दोन्ही बाजूकडील कमी/ अरूंद झालेल्या मार्गक्रमणिकांमुळे वाहतूकीची कोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणे 
गरजेचे वाटत आहे. याकरीता पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूकीची कोंडी सोडविण्यासाठी सदर रस्त्यावरून मालवाहतूक करणाऱ्या हलक्या 
व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांच्या ( तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह ) संख्येमुळे होत असलेला 
अडथळा तसेच त्यांच्या वाहतूकीच्या मंद गतीच्या हालचालीमुळे सर्वसाधारण जनतेची व प्रवासी नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. 

बृहन्मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांच्या ( तीन चाकी हलक्या 
मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह ) वाहतुक निबंधासंदर्भात खालीलप्रमाणे अधिसुचना प्रसारीत करण्यात येत आहे . 
( अ) पश्चिम उपनगरे , मुंबई कार्यक्षेत्राकरिता . 
वाहतुक सुरळीत सुरू राहण्याकरिता व वाहतुकीचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने होण्याकरिता सर्व प्रकारच्या हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार 
आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना ( तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह ) पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील उत्तर वाहिनीवर 
सायंकाळी १७.०० ते २१.०० वा . पर्यंत प्रवेश करण्यास व रस्त्यांवर धावण्यास निर्बंध असतील . 
( ब ) आदेशामधून वगळण्यात आलेली वाहने 

सदरचेनिबंध हे रूग्णवाहिका, पोलीस दल , अग्निशमन दल, शासकीय व निमशासकीय वाहने आणि अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे वाहने जसे 
भाजीपाला, दुध, ब्रेड, बेकरीचे पदार्थ, औषधे, एलपीजी गॅस, पेट्रोलियम पदार्थ, पिण्याचे पाणी यांना लागू नाहीत. 
( क ) स्पष्टीकरण . 

( १) हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना ( तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह ) मुंबई 
शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील उत्तर वाहिनीवर सकाळच्या वेळी रस्त्यांवर धावण्यास निबंध नाहीत . 

( २) अधिसूचना क्र . ११, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये मुंबई शहरातील तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गासह असलेल्या रस्त्याच्या दोन्ही 
वाहिनींवर अवजड वाहनांना ( बसेस वगळुन ) या अगोदरच निर्दिष्ट वेळेकरिता प्रवेश करण्यास व धावण्यास निबंध घालण्यास आलेले आहेत व 
सदर निबंध यापुढे ही चालू राहतील . 

( ३ ) या अधिसूचनेद्वारे हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना ( तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाऱ्या 
वाहनांसह ) केवळ मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील उत्तर वाहिनीवर सायंकाळी १७.०० ते २१.०० वाजेपर्यंत धावण्यास निबंध 
घातलेले आहेत . 

( ४ ) हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना ( तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह) मुंबई 
शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील दक्षिण वाहिनीवर रस्त्यांवर धावण्यास निबंध नाहीत. 


. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८ . 


दिपाली मासीरकर , भा.पो.से., 
पोलीस उप आयुक्त ( शहरे) 
अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस 

आयुक्त वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


BY OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE ( TRAFFIC ) MUMBAI 


NOTIFICATION / ORDER 


No. 169/Addl. CP/ Traffic/Permanent/ 2018.— Due to steep increase in the number of vehicles 
plying on the Western Express Highway coupled with reduced carriageway due to ongoing works of 
Mega projects, it is felt necessary to take steps to decongest the carriageway of Western Express 
Highway , Plying of Light and Medium Commercial Vehicles ( Including Three wheeler light Commerical 
Vehicles ) are causing obstructions to traffic flow not only due to its numbers but also due to increased 
friction in traffic movements, thereby causing inconvenience to the general public. 

Therefore , in order to prevent obstructions and inconvenience to the public, I, Deepali Masirkar , 
IPS , Dy. Commissioner of Police , City , Addl. Charge , Addl. Commissioner of Police , Traffic , Mumbai and 
in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 
of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589/CR - 1061/ TRA -2 , dated 19th May 1990 
M.G.G. IV - A , dated 20th September 1990 p.668, do hereby order as under . 

( A ) For the jurisdiction of Western Suburbs, Mumbai. 


For the purpose of smooth movement of Traffic and better Traffic Management, plying of all 
Light and Medium Commercial Vehicles (Including Three wheeler light Commercial Vehicles) are 
restricted between 17.00 to 21.00 Hrs. on the North Bound carriageway of the Western Express 
Highway 

(B ) Vehicles exempted from restrictions are as below : 

The restrictions are not applicable to Ambulances, Police Vehicles, Fire Brigade Vehicles, 
Government and Semi Government Vehicles and Vehicles supplying essential services like vegetables , 
Milk , Bread , Medicines, bakery products , LPG Gas, petroleum products and drinking water. 

( C ) Clarifications : 


1. There will be no restriction on plying of Light and Medium Commercial Vehicles ( Including 
Three wheeler light Commercial Vehicles ) on the North bound carriageway in the morning hours of the 
Western Express Highway . 

2. Heavy vehicles excluding buses etc. already restrained from plying for specified hours on 
both bounds of the carriageway on all roads across the city including the Western Express Highway 
as per notification issued vide order No. 11 , dated 23rd January 2018 by this office shall continue . 

3. The restriction on Light and Medium Commercial Vehicles ( Including Three wheeler light 
Commercial Vehicles ) shall be applicable only on North bound of the Western Express Highway 
between 17.00 to 21.00 Hrs . 

4. There will be no restriction on plying of Light and Medium Commercial Vehicles ( Including 
Three wheeler light Commercial Vehicles) on the South bound carriageway as of now . 

Issues under my seal and signature on the 13th day of November, 2018 . 


Mumbai , 


DEEPALIMASIRKAR , IPS., 


dated 10th November 2018 . 


Dy. Commissioner of Police ( City ), 
Addl. Charge , Addl. Commissioner of 

Police Traffic, Mumbai. 


८ 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 
उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन विभाग , श्रीवर्धन यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन यांजडकील पत्र क्रमांक उविअश्री / भूसं / कात -२ / पाणीपु/ एस.आर . ०१/२०१८ श्री हरिहरेश्वर मारळ 
पाणीपुरवठा योजना कामी नमुना-१ खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० - सप्टेंबर ५ , २०१८, पृष्ठ क्र . ३७, ३८ वर प्रसिद्ध झाली आहे. 
नमुना जाहीर नोटीसमध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 

मौजे मारळ , तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड 
यापूर्वी नमुना १ जाहीर नोटीस मध्ये प्रसिद्ध झालेला तपशिल 

दुरुस्तीप्रमाणे वाचण्याचा तपशिल 
( १ ) 

( २ ) 
क्रमांक उविअश्री/ भूसं / कात २ /पाणीपु / एस.आर . ०१/ २०१८. 

ज्याअर्थी कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र . २, 
याअर्थी कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, कोकवभवन - नवी मुंबई, जि . रायगड, यांनी मौजे मारळ , क्षेत्र १४.३१.९ 
ता . पेण , जि . रायगड, यांनी मौजे मारळ , क्षेत्र १४.३१.९ हे.आर या ०१ हे.आर या ०१ गावांचे श्री हरिहरेश्वर-मारळ पाणीपुरवठा प्रकल्पाकरिता 
गावांचे श्री हरिहरेश्वर -मारळ पाणीपुरवठा प्रकल्पाकरिता शासन निर्णय , शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३/ २०१५/ प्र.क्र . 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण. ०३ / २०१५ / प्र.क्र . ३४ / ३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व शासन परिपत्रक क्र . एलक्युएन 
अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व शासन परिपत्रक क्र . एलक्युएन -०१ / ०१/ २०१७/ प्र.क्र . १२/ अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतुदीस 
२०१७/ प्र.क्र . १२ / अ-२,दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी 
अनुसरून 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र . २ , 
पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग , कामार्ली, कोकणभवन - नवी मुंबई, जि . रायगड यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
ता . पेण, जि . रायगड यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव मा . जिल्हाधिकरी, मा . जिल्हाधिकरी, रायगड यांचेकडे सादर केला आहे . 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे 

आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र . आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र . 
भूसंपादन / टे-६ /मौजे मारळ / २०१८ , दिनांक १६ जुलै २०१८ उक्त भूसंपादन / टे-६ /मौजे मारळ / २०१८ , दिनांक १६ जुलै २०१८ अन्वये 
प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व 
सप्टेंबर २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , 

दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच 
महसूल व विभाग क्र . एलक्युएन -०१ / २०१७/ प्र.क्र . १२ / अ-२, दिनांक शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन-०१/ २०१७ / 
२५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले प्र.क्र . १२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही 

करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 
त्याअर्थी, आता, 

त्याअर्थी, आता, 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, १. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , 
मी , श्री . प्रविण ज्ञानू पवार , उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन याद्वारे , मी , श्री . प्रविण ज्ञानू पवार, उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन याद्वारे , 

( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी ( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 
वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम 

वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग , कामार्ली, ता . पेण, जि . रायगड यांच्या नावे घेण्याबाबत विभाग क्र . २, कोकणभवन - नवी मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर 
जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरिय ( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय 
समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या 

समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या 
व शेड्यूल-१ च्या तरतुदींनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या व शेड्यूल -१ च्या तरतुदींनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या 
एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन , मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 

निश्चित करण्यात येईल. 
( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे ( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे 
खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम 

खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग, कामार्ली, ता . पेण , जि . रायगड यांचे नावे खरेदी विभाग क्र . २, कोकणभवन - नवी मुंबई, जि . रायगड यांचे नावे खरेदी 
देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार 
असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागवित आहे. 

असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागवित आहे . 


आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


ता . 


~ 


. 


. 


२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहिर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित 
नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन / 
कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग , कामार्ली , 
पेण, जि . रायगड यांच्याकडे दाखल करावीत . 

३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी , 
श्रीवर्धन / कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, 
ता . पेण , जि . रायगड , यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच 
सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत 
अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या 
आरखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकार , श्रीवर्धन यांच्या कार्यालयामध्ये 
व भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेत भूधारकांनाकिंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी 
खुली ठेवण्यात आली आहे . 


२. संबंधित भूधारकांनी हि जाहिर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित 
नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन / 
कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र . २, कोकणभवन 
नवी मुंबई, जि . रायगड यांच्याकडे दाखल करावीत. 

३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, 
श्रीवर्धन / कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र . २, 
कोकणभवन -नवी मुंबई, जि . रायगड यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध 
आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत 
अधिकाऱ्यामार्फत / भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या 
आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन यांच्या कार्यालयामध्ये 
व भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी 
खुली ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल 

तालुका श्रीवर्धन , जिल्हा रायगड 
गावाचे 

भूमापन क्रमांक / 
नाव 

गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल 

तालुका श्रीवर्धन , जिल्हा रायगड 
गावाचे 

भूमापन क्रमांक / 
नाव 

गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


( १ ) 


( ४ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२.६७.८ 


१ 


२.६७.८ 


४२६ पैकी 
४५१ पैकी 


४२६ पैकी 
४५१ पैकी 


२ 


०.२१.० 


२ 


०.२१.० 


३ 


४४४ 


१.५०.९ 


३ 


४४४ 


१.५०.९ 


४ 


०.२२.० 


०.२२.० 


५ 


४३९ पैकी 
४४० पैकी 
४४२ पैकी 


०.६०.० 


५ 


४३ ९ पैकी 
४४० पैकी 
४४२ पैकी 


०.६०.० 


६ 


०.७१.० 


६ 


०.७१.० 


७ 


४४५ 


०.६५.५ 


७ 


४४५ 


०.६५.५ 


८ 


०.९ ४.० 


८ 


०.९ ४.० 


९ 


०.४०.२ 


९ 


०.४०.२ 


४४६ पैकी 
५८१ पैकी 
४४८ पैकी 
५६६ पैकी 


४४६ पैकी 
५८१ पैकी 
४४८ पैकी 
५६६ पैकी 


१० 


मौजे 


०.३५.४ 


१० 


मौजे 


०.३५.४ 


११ 


मारळ 


०.१ ९ .१ 


११ 


मारळ 


०.१ ९ .१ 


१२ 


५८२ 


०.६३.० 


१२ 


५८२ 


०.६३.० 


१३ 


०.२४.० 


१३ 


०.२४.० 


५७० पैकी 
५६७ पैकी 


५७० पैकी 
५६७ पैकी 


१४ 


०.१७.८ 


१४ 


०.१७.८ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 
अनुसूची - एक 

अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल 

खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल 
तालुका श्रीवर्धन , जिल्हा रायगड 

तालुका श्रीवर्धन , जिल्हा रायगड 
अ.क्र . गावाचे 

क्षेत्र अ . क्र . गावाचे 

भूमापन 

क्रमांक क्षेत्र 
नाव गट क्रमांक 

नाव 

गट क्रमांक 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


भूमापन क्रमांक 


( १ ) 


हे . आर . 


हे . आर . 


१५ 


०.२८.३ 


०.२८.३ 


५६९ पैकी 
५६८ पैकी 


५६ ९ पैकी 
५६८ पैकी 


१६ 


०.२८.३ 


१६ 


०.२८.३ 


१७ 


५७४ अ 


०.३१.९ 


१७ 


५७४ अ 


०.३१.९ 


१८ 


५७४ ब 


०.११.६ 


१८ 


५७४ ब 


०.११.६ 


१ ९ 


०.१८.४ 


१ ९ 


०.१८.४ 


५७५ पैकी 
५७६ पैकी 


५७५ पैकी 
५७६ पैकी 


२० 


०.२६.० 


२० 


०.२६.० 


२१ 


५७७ 


०.५३.० 


२१ 


५७७ 


०.५३.० 


२२ 


५७८ 


०.७३.३ 


२२ 


५७८ 


०.७३.३ 


२३ 


०.५७.७ 


२३ 


५७ ९ 


०.५७.७ 


२४ 


०.६०.३ 


२४ 


०.६०.३ 


२५ 


०.८२.४ 


२५ 


०.८२.४ 


५८० पैकी 
५८३ पैकी 
५८४ पैकी 
४३८ पैकी 


५८० पैकी 
५८३ पैकी 
५८४ पैकी 
४३८ पैकी 


२६ 


०.०६.० 


२६ 


०.०६.० 


२७ 


०.०३.० 


२७ 


०.०३.० 


एकूण 


१४.३१.९ 


एकूण 


१४.३१.९ 


श्रीवर्धन, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


श्री . प्रविण ज्ञानु पवार , 
उप विभागीय अधिकारी , 
श्रीवर्धन विभाग , श्रीवर्धन . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासन अधिसूचना जा.क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / का.क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४/ ना.पत / का.क . १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ -सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६ / अधिप्रदान / ५८८१ / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये 
कुसूमताई सहकारी पतसंस्था मर्या. रत्नागिरी , ता . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावायाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . विश्वास दिनकर कार्यकर्ते 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


रत्नागिरी तालुका 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३, ” “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , ” “ अ -२ ” “ अ-३ ” “ अ-४ ” सोबत जोलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 
१९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी कुसुमताई सहकारी पत संस्था मर्या., 
रत्नागिरी , ता . रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


. 


रत्नागिरी , 

बी . एस. माळी , 
दिनांक २१ जून २०१८ . 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. 

( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ /१५६( २), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८. 
( २ ) शासन अधिसूचना जा.क्र . सीएसएल ./१६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी -४ / ना.पत / का.क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ /ना.पत / का.क . १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८-सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम /कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, खेड, यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६ / अधिप्रदान / ५७५५ / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
श्री . लक्ष्मी नारायण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खेड, ता . खेड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


१३ 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . संदेश सुभाष शिंदे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


खेड तालुका 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३ ,” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 


यावी . 


" " 


" " 


~ 


( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१, अ -२ अ-३ ” “ अ -४ ” सोबत जोलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 
१९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री . लक्ष्मी नारायण नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., खेड, ता . खेड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ जून २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 


रत्नागिरी . 


१४ 


~ 


वाचले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ /१५६( २), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८. 
( २) शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( १) सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( २) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८ -सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / 

२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिपळूण यांचे दिनांक १९ मार्च २०१८ 
चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 


~ 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ-५ / का.क. १५६/चिपळूण ना . पत / २०१८ / ८१३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


or 


श्री . नितीन राघो खताते 
श्री . संदिप शिवाजी पाटील 


वसुली व्यवस्थापक 
वसुली व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


२ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


१५ 


" 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी 
त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., 
चिपळूण " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाचा दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन 
कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी 
संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील यांची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे , 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ . 


डॉ . पी . एल . 

खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१६ 


. 


वाचावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना. बँका / डी -४ / ना.पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ . 


( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांडेवाडी-चिंचोडी, ता . आंबेगाव, 
जि . पुणे यांचे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 


. 


अ.क्र . 


१ 


२ 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क . १५६ / श्री भैरवनाथ ना. सह . पत / २०१८ / ८००.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांडेवाडी-चिंचोडी , ता . आंबेगाव , जि . पुणे या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . रमेश बळीराम खरमाळे शाखा व्यवस्थापक , मंचर 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . शाम ज्ञानेश्वर गावडे 

शाखा व्यवस्थापक , आळंदी वसुली अधिकारी 

पुणे /मुंबई जिल्हा 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 


" 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांडेवाडी 
चिंचोडी, ता . आंबेगांव, जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १ ९९ ५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन 
कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम 
भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरीत्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे , 
दिनांक २८ मार्च २०१८ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


वाचले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे . (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ /१५६( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
(१ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी-४/ ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८ -सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. के . सोसा. मुंबई यांचे दिनांक ७ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क. १५६/ ज्ञानदीप को / २०१८ / ८१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, ( पतसंस्था) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये ज्ञानदीप को - ऑप. के . सोसा. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


४ 


५ 


प्रो . सहायक व्यवस्थापक 
प्रो . सहायक व्यवस्थापक 
प्रो . सहायक व्यवस्थापक 


६ 


. 


प्रो . सहायक . 


श्री . रामचंद्र महादेव पिसे 
२ श्री . शरद महादेव पवार 
३ 

श्री . संजय कृष्णा पवार 
श्री . किसन सोपान जगदाळे 
श्री . अदिनाथ सदाशिव बोराटे 

श्री . रविंद्र सर्जेराव ढमाळ 
७ श्री . सचिन बाळासो पोळ 

श्री . राजनकुमार रामचंद्र माने 
९ 

श्री . तानाजी गेनबा ढमाळ 

श्री . दिलीप साहेबराव केंजळे 
११ श्री . विजय गनपत पवार 
१२ श्री . 

श्री. बापुराव शिवाजी खोपर्ड 
१३ 

श्री . बाळासाहेब सर्जेराव पवार 
१४ श्री . संजय महादेव ढमाळ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 

मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 
ठाणे 


८ 


सहायक व्यवस्थापक 


सहायक व्यवस्थापक 


सहायक व्यवस्थापक 


सहायक व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


सहायक व्यवस्थापक 


सहायक व्यवस्थापक 


ठाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


१ ९ 


( १) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१५ श्री . राजेंद्र संपतराव नवले 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१६ सौ . विशाखा प्रकाश खोपडे 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१७ श्री . लक्ष्मण महादेव पाळसे 

उप पक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१८ श्री . कुमार वसंत शिंदे 

उप व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१ ९ श्री . मोहन दगडोबा गायकवाड 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
२० श्री . विठ्ठल किसन मोहिते 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
२१ श्री . नितीन लक्ष्मण पवार 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
२२ श्री . प्रमोद मधुकर पिसाळ 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
२३ श्री . दादा एकनाथ पवार 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
२४ श्री . श्रीकांत बळीराम यादव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सातारा 
२५ श्री . अविनाश सोपान काटकर 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
२६ श्री . राजेंद्र जिजाबा निकम 

उप व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा 
२७ श्री . संजय रामचंद्र वाघ 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा 
२८ श्री . महादेव बजरंग शिंदे 

उप व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा 
२९ श्री . सुनिल बाजीराव ढमाळ 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सातारा 
३० श्री . नागेश दत्तात्रय बोंद्रे 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
३१ श्री . अशोक धर्माजी धापते 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
३२ श्री . अनिल गोविंद चव्हाण 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा 
३३ सौ . हिरा राजेंद्र बेंद्रे 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
३४ श्री . दशरथ पांडुरंग यादव 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
३५ श्री . संजयकुमार पोपटराव धुमाळ सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

पुणे 
३६ श्री . विश्वनाथ नारायण पोळ 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
३७ श्री . हनमत बबन शिंदे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
३८ श्री . अनिल सोनबा ढमाळ 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
३ ९ श्री . सतिश एकनाथ शेलार 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
४० श्री . प्रमोद लक्ष्मण पवार 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
४१ श्री . राजेंद्र हणमंत वर्णेकर 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

पुणे 
४२ श्री . प्रमोद उत्तमराव बोराटे 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

पुणे 
४३ श्री . प्रल्हाद बाबुराव ननावरे 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
४४ श्री . संदिप बंडु धसाडे 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

पुणे 
४५ श्री . अनिल परशुराम पाटील 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सांगली 
४६ श्री . कल्याण शिवराम खामकर 

उप व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा 
४७ श्री . महादेव आनंदराव खुडे 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा 
४८ श्री . दत्तात्रय बाबुराव राऊत 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
४ ९ श्री . अनिल परशुराम जगदाळे 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सातारा 
५० श्री . पुंडलिक भाऊ पवार 

सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर . 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु .) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी 
त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ", "ज्ञानदीप को - ऑप. क्रे . सोसा. मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसूली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन 
कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी 
संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


१ 


पुणे , 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले . ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २) , दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाचे अधिसूचना जा.क्र . सीएसएल / १६०५ /प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी-४ / ना.पत / का.क . १५६ /प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / का.क. १५६/११, दिनांक 

२१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ -सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ५ मार्च २०१८ रोजीचा 

प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत/ का.क. १५६/ अधिप्रदान /१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण , ता . चिपळूण या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा व 
कार्यरत शाखा 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
श्री . जयवंत महादेव पिटले 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
चिपळूण तालुका 


१ 


वसुली अधिकारी 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाहेसोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ , ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 


यावी . 


" " 


" " 


" " 


अ -२ 


( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ , 

अ -३ “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री समर्थभंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., चिपळूण, ता . चिपळूण " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ ९ जून २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


वाचावे. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
(१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / का.क. १५६/११ , दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ -सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६ / 

२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चिपळूण यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २ मे २०१८ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६ / अधिप्रदान/ १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीमती बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
दि चिपळूण अर्बन को - ऑप . बँक लि ., चिपळूण या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


२३ 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
व कार्यरत शाखा 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


रत्नागिरी तालुका 


श्री . दिनेश अरविंद रेडीज 
श्री. शैलेश श्रीकृष्ण देवळेकर 


ज्युनि . ऑफीसर 
ज्युनि . ऑफीसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


रत्नागिरी जिल्हा 


" " 


" " 


" " 


अ -३ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाहेसोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३ , ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी . 
( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , अ -२ 

अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 
१९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दि चिपळूण अर्बन को - ऑप . बँक लि . 
चिपळूण " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ जून २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 


रत्नागिरी . 


२४ 


वाचले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
(१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २ ) शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ / स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी -४ / ना.पत / का.क . १५६ / प्रशिक्षण/ ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / का.क. १५६/११ , दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र . ८ -सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६ / 

२०१६ दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दापोली यांचे कार्यालयाकडील दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव. 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६ / अधिप्रदान / १८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीमती बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये 
हर्णे ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या. हर्णे, ता . दापोली या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
व कार्यरत शाखा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . हजरत कमाल नदाफ 


वसुली व विक्री अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


दापोली तालुका 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३, ” “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 


यावी. 


२५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१, ”, " अ-२ ”, “ अ-३ ”, “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी हर्णे ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या. हणे, 
ता . दापोली, जिल्हा रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


वाचले. 


रत्नागिरी, 

बी . एस . माळी, 
दिनांक १९ जून २०१८ . 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २ ) शासनाचे अधिसूचना क्र . सीएसएल / १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५ / स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / का.क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / का.क. १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८-सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम /कलम १५६ / 

२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) चेअरमन जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मंडणगड यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ३१ 
मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क. १५६ / अधिप्रदान / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , श्रीमती बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मंडणगड, ता . मंडणगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावायचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा व 
कार्यरत शाखा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


श्री . विजय रामचंद्र खैरे 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


मंडणगड तालुका 


" " 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३ , अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 


" 


यावी. 


" 


“ 


१ 


( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ अ-२ ", " अ -३ ”. 

अ-३ ”, “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जनकल्याण ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मंडणगड, ता . मंडणगड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ जून २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


२७ 


वाचले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २) शासनाचे अधिसूचना क्रमांक सीएसएल./ १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ / स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / का.क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / का.क . १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ /२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८- सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर यांचे कार्यालयाकडील दिनांक १६ जानेवारी , २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६ / अधिप्रदान / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , श्रीमती बी. एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
राजापूर तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., राजापूर , ता. राजापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
व कार्यरत शाखा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


२ 


श्री . जितेंद्र आत्माराम पाटकर प्र . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

वसुली अधिकारी 

राजापूर तालुका 
श्री . महेश पांडूरंग वाटवे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी 

राजापूर तालुका 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३, ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्जवसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी . 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ अ -२ अ -३ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 
१९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 


" 


“ 


" " 


" " 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी राजापूर तालुका सहकारी पतपेढी मर्या. 
राजापूर, ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ जून २०१८ . 


बी . एस . माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


~ 


वाचले. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २) शासनाचे अधिसूचना जा . क्र . सीएसएल . १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी-४/ ना.पत / का.क . १५६ /प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै, २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / का.क . १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर , २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र . ८ -सआ/ वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून , २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २ मे , २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६/ अधिप्रदान /१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
रत्नागिरी अर्बन को - ऑप. बँक लि ., रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल, २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१ ९ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


२ ९ 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
व कार्यरत शाखा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . नानासाहेब दाजी तुपे 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


रत्नागिरी जिल्हा 


. 


" " 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ” व “ ब ” कर्जवसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी . 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१, ” “ अ -२ ” “ अ -३ “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 
१९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रत्नागिरी अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 
रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ जून २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


३० 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी-४ / ना.पत / का.क. १५६ /प्रशिक्षण / ०५, 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / का.क. १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ - सआ// वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दापोली यांचे कार्यालयाकडील दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क. १५६ / अधिप्रदान / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
ब्राम्हण हितवर्धिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली, ता . दापोली या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावायचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . माधव अच्युत निजसुरे 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


दापोली तालुका 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ , ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्जरकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. 
( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , 

अ-३ ” “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 
१९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 


" " 


" " 


अ -२ 


३१ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ", " ब्राम्हण हितवर्धिनी ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली , ता . दापोली, जिल्हा रत्नागिरी असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


" 


रत्नागिरी, 


बी . 


माळी, 


दिनांक १ ९ जून २०१८ . 


एस . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


वाचले . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४ /१५६ (२ ), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २) शासन अधिसूचना जा.क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी-४ / ना.पत / का.क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / का.क. १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 


( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८-सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६ / अधिप्रदान / १८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतपेढी मर्या., रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


. 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा व 
कार्यरत शाखा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
श्री . महेश पांडूरंग वाटवे 


( ५ ) 
रत्नागिरी जिल्हा 


१ 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


" " 


" " 


" " 


अ -२ 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) मा . वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३, अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी . 
( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , 

अ -३ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . 
१९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक 
सहकारी पतपेढी मर्या., रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


. 


~ 


बी . 


माळी, 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ ९ जून २०१८ . 


एस . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


३३ 


वाचले .. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३( ४ ) 
( २ ) या कार्यालयाचा जा . क्र . जिउनिर / प्रशासन / जागृत ट्रकचामावाहससं / अंतिम आदेश / २०१६, दिनांक ६ नोव्हेंबर 

२०१५ चा आदेश . 
( ३) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर/ प्रशासन / स्वयंदीप औससं / अव. नियुक्तीबदल / सन २०१६, दिनांक २९ जुलै २०१६ 

चा दुरुस्ती आदेश . 
( ४ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि / कोकण / आस्था 
१ / वर्ग-३/ कर्म . बदली/ ११ / सन २०१७, दिनांक २९ मे २०१७ चा आदेश . 

दुरुस्ती आदेश 


. 


. 


क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / जागृतट्रकचालकमालकवाहससं / अव. नियुक्ती बदल / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १०३( ४) मधील प्राप्त अधिकारानुसार मी, बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी 
संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र . ( ३) चे आदेशान्वये, श्रीमती अ. अ. लांजेकर , सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१) सहकारी 
संस्था, लांजा, ता . लांजा , जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि वाचले क्र . ( ४ ) चे आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
यांची बदली सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सह . संस्था, गुहागर , ता . गुहागर, जि . रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक 
आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे . 

सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ 


जागृत ट्रक चालक मालक 
वाहतूक सहकारी संस्था 
मर्या., लांजा, ता . लांजा , 
जि . रत्नागिरी. 


श्रीमती अ . अ . लांजेकर 
सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ 
सहकारी संस्था , लांजा , 
ता . लांजा, जि . रत्नागिरी. 


श्री. आर. डब्ल्यू . शेंडे 
सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ 
सहकारी संस्था , लांजा, 
ता . लांजा, जि . रत्नागिरी. 


वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


माळी , 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 


बी . 

एस . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) 

( २) या कार्यालयाचा जा . क्र . जिउनिर / प्रशासन / स्वयंदी औससं / अंतिम आदेश / २०१६ , दिनांक १३ जानेवारी 

२०१६ चा आदेश . 
( ३ ) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर/ प्रशासन / स्वयंदीप औससं / अव. नियुक्तीबदल / सन २०१६, दिनांक २५ जुलै २०१६ 

चा दुरुस्ती आदेश . 
( ४ ) मा . विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि / कोकण / आस्था 
१ / वर्ग-३ / कर्म . बदली / ११/ सन २०१७, दिनांक २ ९ मे २०१७ चा आदेश. 

दूरुस्ती आदेश 


क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / स्वयंदीप औससं / अव. नियुक्ती बदल / सन २०१८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार मी , बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस. माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी संस्थेचे 
अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र . ( ३ ) चे आदेशान्वये, श्रीमती अ. अ. लांजेकर , सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१) सहकारी संस्था , 
लांजा, ता . लांजा, जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि वाचले क्र . ( ४ ) चे आदेशान्वये नियुक्त अवसायक यांची बदली 
सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सह . संस्था, गुहागर , ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात 
प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे . 

सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नांव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नांव व पदनाम 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


स्वयंदीप औद्योगिक सहकारी 
संस्था, मर्या. रत्नागिरी , 
मु . पो . आगवे, ता . लांजा , 
जि . रत्नागिरी. 


श्रीमती ओ. ओ . लांजेकर 
सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ 
सहकारी संस्था , लांजा , 
ता . लांजा , जि . रत्नागिरी. 


श्री . आर . डब्ल्यू . शेंडे 
सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ 
सहकारी संस्था , लांजा , 
ता . लांजा, जि . रत्नागिरी . 


वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. 


बी . 


माळी, 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 


एस . 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


३५ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे . ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क . १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
(५ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ . 


( ७ ) मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी , शिवप्रेमी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचे दिनांक ७ जून २०१८ चे पत्र 
व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


" 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क . १५६ /शिवप्रमी को / २०१८ / १५१४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये शिवप्रेमी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . राजेंद्र गोविंद मोरे 


सचिव 


वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे , 


रायगड . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलमे १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये 

नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवप्रेमी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशाद्वारे निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून 
त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
२ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी-४/ ना.पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७. 


( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई यांचे दिनांक १२ जून २०१८ रोजी 

चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क . १५६ / सहकारमित्र पत / २०१८ /१५४२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . संजय मनोहर ठगिरे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे 

मुख्य 

कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकणानिहाय हिशोब ठेवावा. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असुन 
त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करुन वसुल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


१ 


पुणे , 
दिनांक २ ९ जून २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


३ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 

विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 
वाचावे. ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह). 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . ना . बँका / डी-४ / 

कलम १५६/०५, दिनांक १४ जून २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क. जा.क्र . ना . 

बँका/ डी -४ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.ना.पत / डी -४ /पतसंस्था / 

का.क. १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्र . प्रशासन / क . ४ ९, 

१५६ / वेतन कपाती / का . पद्धती / २००८ , दिनांक १० डिसेंबर २००८ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता / कब्जाबंदी / 

२०० ९, दिनांक २० मार्च २०० ९ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकडील जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क /१५६/ ११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था / सआ 

५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / ९/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
(९ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था / सआ 

५ / खर्च/ वसुली आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( १० ) अध्यक्ष कोकण महिला सहकारी पतसंस्था फेडरेशन यांचेकडील दिनांक २६ जून २०१८ रोजीचा प्रस्ताव ( पुर्ततेसह 
प्राप्त दिनांक ५ जुलै २०१८ ). 

आदेश 
क्रमांक विसनि / कोकण / वि -५ / कोकण महिला सह. पत फेड / कलम १५६ / १४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सह निबंधक , सहकारी संस्था , 
कोकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशान्वये कोकण महिला सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित डोंबिवली, जि . ठाणे यांचेकडील वाचले क्र . 
१० च्या प्रस्तावास अनुसरून सभासद संलग्न पतसंस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस विशेष 
वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०७, २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७, खालील उपनियम 
( ३)( ५)(६)( ७)(९ )( १० ) ( ११) व ( अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतुद वगळून ) नियम ( १२ )(१३ )(१५)(१७)( १८ ) व ( २० ) नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ६ जुलै २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


१ 


श्री . प्रकाश विठ्ठल निकम 


संस्थेचे अधिकारी 


ठाणे जिल्हा 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२ 


श्री . एकनाथ चिमाजी टोहके 


संस्थेचे अधिकारी 


ठाणे जिल्हा 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील नमुद तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकारी केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

१९ ६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ७ ) वेतन प्रदान अधिनियम १९ ३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेचे मालकाकडे करावयाची आहे . परस्पर बँकांशी संपर्क 

साधून 
वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये. 

( ८ ) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकारी यांनी “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ९) मा . सहकार आयुक्त निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसूली अधिकारी यांना हुकूमनामा / 
वसूली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या / वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process ) या 
व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसूली खर्चम्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . 

( १०) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल. अन्यथा उपरोक्त नमुद ज्या 
टप्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूली होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा. 

( ११ ) उपरोक्त वाचावे क्र . ९ मध्ये नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसूली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम 
रु . १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्चम्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 

(१२) उपरोक्त अट क्र . ९ व ११ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसूली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूली केल्यास ते महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील . 

( १३) प्रस्तुत आदेशिकेच्या खर्चाचा वापर वसूली अधिकारी / संस्था यांनी वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज , 
स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. 

( १४ ) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याचा विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या 
नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणी/ तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

(१५ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट , ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

( १६ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, कोकण महिला सहकारी पतसंस्था फेडरेशन 
मर्या., डोंबिवली, जि . ठाणे असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(१७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील दिलेल्या 
सूचनांचे वसुली अधिकाऱ्यांने पालन करावे. त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून फेडरेशनने कामकाजाचा प्रकरणनिहाय 
नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे . 

सदरचे आदेश दिनांक ६ जुलै २०१८ पासून अंमलात येतील . 


डॉ . ज्योती आ . लाठकर , 

विभागीय सह निबंधक , 
सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 


४१ 


वाचावे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१, १०२ , १०५ , १० ९ व ११० तसेच नियम , १९ ६१ 

चे नियम ८ ९ व ९ २ . 
( २ ) श्रीधर विविध औद्योगिक व उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था मर्या. कणकवली, 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अंतीम अवसायन आदेश जा . क्र . जिउनि /सिंधु/ वि .१/ श्रीविऔ./ सन 

२००४, दिनांक ३१ मार्च २००४. 
( ३) अवसायक, श्रीधर विविध औद्योगिक व उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था मर्या. कणकवली, 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग यांचा कलम १०९ अन्वये अवसायन कामकाजाचा अंतीम अहवाल दिनांक २ ९ 

जून २०१८ . 
क्रमांक जिउनि/सिंधु/ वि .२ /नोंदणी रद्द/ कलम २१/ २०१८.- ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचले क्र . (२ ) नुसार, श्रीधर विविध औद्योगिक व 
उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था, मर्या. कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / 
पीआरडी / आय / १०७ / १९९ २ , दिनांक २ ९ जानेवारी १ ९९ २ ही जिल्हास्तरीय सहकारी संस्था कायदा कलम १०२ अन्वये अवसायनात घेण्यात 
येऊन ती वर सिनियर बँक इन्स्पेक्टर , सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . सिंधुदुर्ग , शाखा कणकवली यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करण्यात आली होती. आणि , 

ज्याअर्थी, उक्त संस्थेचे विद्यमान अवसायक यांनी दिनांक २५ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी या वृत्तपत्रातून , संस्थेचे सभासद / अधिकारी / 
पदाधिकारी व अन्य यांना संस्थेकडील येणे- देणे रकमांबाबत दावे त्याचप्रमाणे हरकती सादर करणेबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली होती. 
वाचले क्र . ( ३) प्रमाणे अवसायक यांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या अहवालानुसार , नोटीशीस 

अनुसरून 

कोणतेही येणे - देणे दावे/ हरकती 
अवसायक यांचेकडे प्राप्त झालेल्या नाहीत. संस्थेकडे असलेली स्थावर मालमत्ता यापूर्वीच विक्री करून येणी-देणी पूर्ण करणेत आलेली आहेत . 
आता संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारची जंगम व स्तावर मालमत्ता शिल्लक नाही . तसेच दिनांक २९ जून २०१८ रोजीच्या आर्थिक पत्रकांना व 
अंतीम अवसायन अहवालास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आली आहे. सबब संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसंदर्भात मा . सहकार आयुक्त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ७ जानेवारी २००५ च्या परिपत्रकीय सूचना विचारात घेता संस्थेची नोंदणी 
रद्द करणे आवश्यक आहे . आणि , 

ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायन कामकाज संपुष्टात आले आहे. सबब सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले आहे . अवसायन 
कार्यवाही व नोंदणी रद्द झाल्यावर संस्थेच्या व्यवहाराबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याबाबत तत्कालिन संचालक मंडळावर जबाबदारी ठेऊन , 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आहे, त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

आदेश 


. 


मी , डॉ . मेधा जी . वाके , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , श्रीधर विविध औद्योगिक व उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था मर्या. 
कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. तसेच 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल /पीआरडी/ आय / १०७ / १९९ २, दिनांक २९ जानेवारी १९९ २ रद्द करण्यात येत आहे. 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 
सदरचे आदेश आज दिनांक ३० जून २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ३० जून २०१८ . 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


४२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले . १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाचे अधिसूचना जा.क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / का.क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी-४ / ना.पत / का.क. १५६/११, दिनांक 

२१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चिपळूण यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीची प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक जिउनि/ कृषिपत / का.क १५६/ अधिप्रदान/ १८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , बी. एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
लक्ष्मीबाळासाहेब नागरी सहकारी पत संस्था, मर्या., चिपळूण, ता . चिपळूण या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


•. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . अ. गफूर नुरमहमद मणेर वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

चिपळूण तालुका 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३, ” अ-४, व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 


यावी . 


" " 


अ -२ 


( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१, ” “ अ-३ ” व “ अ-४ ”, सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ", " लक्ष्मीबाळासाहेब नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या. चिपळूण , ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


- 


. 


रत्नागिरी , 

बी . एस. माळी , 
दिनांक ९ जुलै २०१८. 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४ /१५६(२ ), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५-स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ /ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना.बँका / डी -४ / ना.पत / का.क . १५६/११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीची प्रस्ताव . 

आदेश 


. 


. 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क १५६ / अधिप्रदान / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी 
जिल्हा परीषद सेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, पुढील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


. 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा व 
कार्यरत शाखा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . महेश पांडूरंग वाटवे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


रत्नागिरी जिल्हा 


~ 


" 


" 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , अ -२ अ -३ ” व “ अ-४ ”, सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा परिषद सेवक सहकारी 
पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


पगारातून कर्ज 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० ४५ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाचे अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४/ ना.पत / का.क . १५६ /प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालय परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी -४ / ना.पत / का.क . १५६/११, दिनांक २१ 

नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१ , सहकारी संस्था, लांजा यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २१ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 


" 


~ 


. 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क १५६/ अधिप्रदान / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीमती बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता . लांजा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . रमेश गोविंद मांडवकर 
श्री . महेश पांडूरंग वाटवे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


लांजा तालुका 
लांजा तालुका 


२ 


. 


अटी.- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ”, “ अ -२ ”, “ अ -३ ” “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश 
विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी जनता सहकारी नागरी पतसंस्था मर्या. , 
लांजा , ता . लांजा, जिल्हा रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 

बी . एस . माळी , 
दिनांक २१ जून २०१८ . 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना. बँका / डी -४ /ना.पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 

५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /२०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ . 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई यांचे दिनांक १४ जून २०१८ चे पत्र 
व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क . १५६/ श्री सिद्धनाथ पत / २०१८ / १५००.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . लालासाहेब विष्णू महाडीक 


संचालक 


वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई, ठाणे , नवी मुंबई . 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 
अटी . 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचेकार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


कर्ज वसूल 


पुणे , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे . ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी-४/ ना.पत / क. १५६ /प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक 

१ जानेवारी २०१७ . 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई यांचेदिनांक २८ मार्च २०१८ रोजी 
चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क . १५६/ श्री मळगंगादेवी सह पत / २०१८ / १४ ९९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


१ 


श्री . यशवंत वसंत गावकर 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 
श्री . प्रशांत यशवंतराव गुजर कर्ज वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

ठाणे. 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -१, ” “ अ-२ अ-३, व “ ५ ” प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


. 


४ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३) वसूली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकुमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था 
( पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे . (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६( २ ), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ /ना.पत / क. १५६ /प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ . 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईदत्त को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचे दिनांक २१ मे २०१८ चे 

पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क . १५६ / अ श्री साईदत्त को ./ २०१८ / १५११.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री साईदत्त को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


शाखा व्यवस्थापक 


२ 


सहायक व्यवस्थापक 


no 


सहायक व्यवस्थापक 


श्री . उमेश विश्वनाथ दळवी 

वसुली अधिकारी 

सिंधुदुर्ग 
श्री . मिलिंद तुकाराम बामणे 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, ठाणे 
श्री . संजय मनोहर कदम 

वसुली अधिकारी नवी मुंबई, रत्नागिरी 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसुल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 


५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री साईदत्त को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ७ अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचा. ( १) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४९ ३ / ११६२ /सीआर-४७ / १५ सी -१ , 

दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 
( २) अवसायक , शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, ता . वेंगुर्ला ( अवसायनात ) 

या संस्थेचे पुनरूज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक २२ मार्च २०१७ चा प्रस्ताव. 
( ३ ) संस्थेचे दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ रोजी संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त . 
( ४ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.जिउनि /सिंधु/ वि .२ /शिरोडा पंच.सु.बेरो.सं.पुनरुज्जीवन / २०१७, दिनांक २४ एप्रिल २०१७. 
( ५ ) अवसायक , शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, ता . वेंगुर्ला यांचे पत्र दिनांक 

१३ मे २०१७ निम्नस्वाक्षरीकार यांना प्राप्त दिनांक ३ जून २०१७ . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.जिउनि /सिंधु/ वि -२ /शिरोडापंच.सुशि.बेरो.सं ./ कलम १९/ २०१७, दिनांक २८ जून २०१७ चे 
संस्था पनर्रचना 

मसुदा 

आदेश . 
( ७ ) अवसायक , श्री . एस . एल . कावले , शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, 
ता . वेंगुर्ला तथा वरिष्ठ लिपीक अधिन जिल्हा उपनिबंधक, सह . संस्था, सिंधुदुर्ग यांचेदिनांक १० सप्टेंबर २०१७. 

आदेश 


~ 


क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि -२/शिरोडापंच. सुशि.बेरो.सं./ कलम १९ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधि . क्र . २४ ) चे कलम १ ९ व नियम १८ ( २) अन्वये प्रदानित केलेल्या अधिकारपरत्वे, मी , डॉ . मेधा जी . वाके , जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या 
पुनरुज्जीवनासाठी उपरोक्त वाचा क्र . ( ६ ) अन्वये पारित करणेत आलेला अंतरीम मसुदा आदेश कायम करीत आहे. 

उक्त आदेशात नमूद १ ते १० अटी शर्तीनुसार उक्त आदेशात नमुद ९ सदस्यीय व्यवस्थापक समितीने कामकाज करणे अनिवार्य आहे. 
संस्थेचे पुनरुज्जीवन झालेल्या ६ महिन्यांचे आंत संस्थेने सभासद वाढ करून भागभांडवल गोळा करून व संस्थेच्या नोंदणीच्या उद्देशानुसार 
कामकाज करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार विहीत मुदतीत वेळोवेळी अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 

सबब उपरोक्त संस्था अवसायनात घेण्यासंबंधीचा या कार्यालयाचा आदेश जा.क्र . जिउनि /सिंधु / वि.२/ कलम १०२ / अंतिम / २०१५, दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१५ अन्वये चा अंतिम आदेश या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ . 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग. 


५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक डी . विभाग/ मुंबई / ड वर्ग निवडणूक / १२५४ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ७३ अअअ 
( ५ अ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
एस. टी . कोठावळे, उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई. यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., सीएस. क्र . 
१७०४, २/१७०५ , भेंडी गल्ली, गांवदेवी , मुंबई ४०० ००७ या संस्थेचे खालील नमुद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या 
मतदार संघातुन सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२०२४ या पाच वर्षाच्या (दिनांक २६ ऑगस्ट २०१८ ते २५ ऑगस्ट २०२३ ) या कालावधीसाठी 
यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


मतदार संघ 


( १० 


( २ ) 


श्री . छेडा नविन मावजी 


२ 


श्री . नायक अजय सुरेंद्र 


३ 


श्री . गाडा मोतीलाल नोघा 


४ 


श्री . अयंगार शैलेंद्र के . 


उमेदवाराचा पत्ता 
( ३ ) 

( ४ ) 
सदनिका क्र . ४४ , यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप . हौसिंग 

सर्वसाधारण मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४, २/१७०५ , भेंडी गल्ली, 

संघ 
गांवदेवी , मुंबई ४०० ००७. 
सदनिका क्र . १२, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४ , २/१७०५, भेंडी गल्ली, 

संघ 
गांवदेवी , मुंबई ४०० ००७ . 
सदनिका क्र . ११ , यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप. हौसिंग 

सर्वसाधारण मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४ , २/१७०५, भेंडी गल्ली, 

संघ 
गांवदेवी , मुंबई ४०० ००७ . 
सदनिका क्र . ५३, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप. हौसिंग 

सर्वसाधारण मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४ , २/१७०५, भेंडी गल्ली, 

संघ 
गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७. 
सदनिका क्र . ५४ , यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप . हौसिंग 

सर्वसाधारण मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४ , २/१७०५, भेंडी गल्ली, 

संघ 
गांवदेवी , मुंबई ४०० ००७ . 
सदनिका क्र . ५१, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप. हौसिंग 

सर्वसाधारण मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली , 

संघ 
गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७ . 
सदनिका क्र . ५२, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप. हौसिंग महिला राखीव मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४, २/१७०५ , भेंडी गल्ली, 

संघ 
गांवदेवी , मुंबई ४०० ००७ . 
सत का क्र . ६१, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को - ऑप. हौसिंग महिला राखीव मतदार 
सोसा. लि ., सीएस क्र . १७०४ , २/१७०५, भेंडी गल्ली, 

संघ 
गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७ . 


५ 


श्री . छेडा नविन मावजी 


६ 


श्री . शाह राजुल भगवानदास 


श्रीम . व्होरा प्रविणा दिनेश 


८ 


श्रीम . नवघरे अमृता सुकुमार 


. 


मुंबई , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 


एस . टी . कोठावळे , 
प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी/(टीसी)/ ३७४ ९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण- रायगड जाहिर करतात की , 
देवयानी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित तेराघरांची आळी-पेण, ता . पेण, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील (१ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


पेण , 


दिनांक २७ एप्रिल २०१८ . 


बाळकृष्ण हांडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पेण- रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी /(टीसी ) / ३७४७ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहिर करतात 
की , जगदंबा सुमित्रा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. उत्कर्षनगर-पेण , ता . पेण, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


" 


पेण , 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


बाळकृष्ण हांडे, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पेण - रायगड . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण - रायगड, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी/(टीसी)/ ३७४८ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहिर करतात की , 
मानसी अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित खानमोहल्ला, ता . पेण, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील (१ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


" 


हांडे, 


पेण, 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


बाळकृष्ण 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


पेण - रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी /( टीसी)/ ३७४६/ सन २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पेण - रायगड जाहीर करतात की , 
त्रिमूर्ती शॉपींग कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नंदीमाळ, नाका- परिट आळी, ता. पेण, जि . रायगड ही संस्था, 

महाराष्ट्र 

सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा अधि . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


" 


हांडे, 


. 


पेण , 

बाळकृष्ण 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पेण - रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/ एलजेओ/ ( ओ) / अजीआर / ( ओ ) १४२२/ ( डी ) १८-१९ / सन २०१८.- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
विठ्ठल रखूमाई दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हसोळ , ता . लांजा, जि . रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ मधील नियम ) १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे . 


. 


रत्नागिरी , 

आर. के . बांगर , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

( दुग्ध ), रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / एलजेओ/( ओ)/ अजीआर /( ओ) १४२१/( डी ) १८-१९/ सन २०१८.- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
स्वामी समर्थ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाईग गाव, शिपोशी, ता . लांजा, जि . रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १ ९ ६१ मधील नियम ) १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


रत्नागिरी , 


दिनांक ५ एप्रिल २०१८ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) / अजीआर / ( ओ) १४१ ९ / एफ / १८-१९ / सन २०१८. – प्रमाणपत्र देण्यात येते की , कोंकणी मच्छिमार 
सहकारी संस्था मर्या., का , ता . जि . रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था असे आहे . 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ), रत्नागिरी. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी/ (टीसी) / ३७४६/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहीर करतात 
की , त्रिमूर्ती शॉपींग कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नंदीमाळ, नाका- परिट आळी, ता . पेण, जि . रायगड ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा अधि . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


पेण , 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


बाळकृष्ण हांडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पेण - रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / एलअजे /( ओ) / अजीआर / ( ओ) १४२२ /( डी ) १८-१९ / सन २०१८.- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
विठ्ठल रखूमाई दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हसोळ , ता . लांजा, जि . रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ मधील नियम ) १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


रत्नागिरी, 


दिनांक ५ एप्रिल २०१८ . 


. 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध), रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ एलओजे /( ओ)/ अजीआर / ( ओ ) १४२१ /( डी ) १८-१९ / सन २०१८.- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
स्वामी समर्थ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाईग गाव , शिपोशी, ता . लांजा, जि . रत्नागिरी ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ५ एप्रिल २०१८ . 


आर . के . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / अजीआर / ( ओ ) १४१९ / एफ / १८-१९ / सन २०१८. – प्रमाणपत्र देण्यात येते की , कोंकणी मच्छिमार 
सहकारी संस्था मर्या., का , ता . जि . रत्नागिरी ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था असे आहे . 


" 


रत्नागिरी, 


दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ), रत्नागिरी. 


५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी )/ ओजीआर / ( ओ) १४२० / एफ / १८-१९ / सन २०१८.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , हर्णे बंदर मत्स्योद्योग 
सहकारी संस्था मर्या., सालदुरे , ता . दापोली, जि . रत्नागिरी, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असून उप वर्गीकरण " इतर साधन संस्था " असे आहे . 


. 


रत्नागिरी, 


दिनांक २८ मार्च २०१८ . 


( दुग्ध ), 


आर . के . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम -२ / डब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ/ ११६५२ / २०१७-१८ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल-विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , महाराष्ट्र शेतीमाल सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , साईकृपा को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., एल . बी . एस. 
मार्ग, ९० फूट रोड , साकीनाका , मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


मुंबई, 
दिनांक ३ एप्रिल २०१८ . 


. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई. 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ संस्था नोंदणी /२०१८ / २८७.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , वृंदावन दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., गोठोस, ता. कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ के.डी.एल./ अ.जी.आर./ ओ./ ४७४/ सन २०१८ , दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी 
नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दीष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २७ मार्च २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ८ 


५८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक जिविअ/सिंधु/ क -१/ संस्था नोंदणी/ २०१८ / २०७.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री गिरोबा दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., पालकरवाडी, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ व्ही.एल.ए / अ.जी.आर./ ओ./ ४७३/ सन २०१८ , दिनांक २७ मार्च २०१८ 
रोजी नोंदविणेत आली आहे . 


उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये वर्गीकरण 
कृषि संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २७ मार्च २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क-१ / संस्था नोंदणी/ २०१८ / २८२.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , रांगणाई दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., गोठोस, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. / के.डी.एल./ ओ.जी.आर./ ओ./ ४७२/ सन २०१८ , दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी 
नोंदविणेत आली आहे . 


उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये वर्गीकरण 
कृषि संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे . 


“ 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अंतीम आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ /विठ्ठलादेवी/ अंतीम आदेश / २०१८ / २८९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ, सहकारी निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय आदेशान्वये चौकूळ 
दुग्ध व्याव. सहकारी संस्था म., चौकूळ, ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एसडीआय / अजीआर/ ओ / ३९ ३ / डी /२००४ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २००४ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र ./सिंधु /जिदुविअ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश/ २१ ९ / २०१८ , 
दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


५ ९ 


विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग. 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१ / श्री देवी सातेरी शेळी/ अंतीम आदेश/ २०१७/ ६५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
आदेशान्वये श्री देवी सातेरी शेळी मेंढी पालन ख.वि. संस्था., मर्या., मातोंड, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / व्ही.जी.एल / एजीआर / 
एसआर/ ३०६ / ०३, दिनांक ११ ऑगस्ट २००३ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र ./सिंधु /जिविअ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / 
५६४/२०१७, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२ ), अधिन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / कोकण शेळी / अंतीम आदेश / २०१७/ ६५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
कोकण शेळी मेंढीपालन सह . संस्था मर्या., म्हापण, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी /व्हीएलओ/ आरएसआर/ ३०९/ २०१५ , दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र ./सिंधु/जिदुविअ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ५६४ / २०१७, दिनांक १० 

ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -२ ), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 
विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे. 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१ / सह्याद्री वराह / अंतिम आदेश / २०१७/ ६५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
सह्याद्री वराह पालन सहकारी संस्था, मुळदे, ता . कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / आरएसआर / ३०५ / २००२, दिनांक २२ जुलै 
२००२ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र ./सिंधु /जिदुविअ. क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश / ५६४ / २०१७, दिनाकं १० ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे. 


. 


डी . एस. खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / भवानी कुक्कूट / अंतिम आदेश / २०१७ / ६५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
भवानी कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., सरंबळ, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एजीआर / ओ/ ४५३/ ८९, 
दिनांक ३० ऑगस्ट २००० या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र. /सिंधु /जिवि.अ. क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ५६४/ २०१७ , 
दिनांक ७ जानेवारी १९ ८ ९ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध 
व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / संस्था नोंदणी/ २०१८ / ३०४.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , रवळनाथ दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., भुईबावडा , ता. वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ व्ही.डब्ल्यू.डी ./ अ.जी.आर. / ओ./ ४७५/ सन २०१८, दिनांक ३ एप्रिल 
२०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपरिनिर्दीष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषि संस्था ” असून उप वर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ३ एप्रिल २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


. 


६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/ संस्था नोंदणी / २०१८ / ३०६.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , समर्थ दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., पालकरवाडी, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. / व्ही.एल.ए./ अ.जी.आर./ ओ./ ४७६ / सन २०१८ , दिनांक ३ एप्रिल २०१८ रोजी 
नोंदविणेत आली आहे. 

उपरीनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण 
कृषि संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था " असे आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ३ एप्रिल २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग. 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / अजीआर / ( ओ) १४२४ / एफ / १८-१९ / सन २०१८ / २५६.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , संकल्प महिला 
मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., पेठकिल्ला, ता. जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम , १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर साधन संस्था असे आहे . 


" 


रत्नागिरी, 


दिनांक १५ मे २०१८ . 


आर . के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 

रत्नागिरी . 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी / डीपीएल / अजीआर / एफ १४२३ / १८-१९ / सन २०१८ / २५४.– प्रमाणपत्र देण्यात येते की , कोंकण किनारपट्टी मत्स्योद्योग 
सहकारी संस्था मर्यादित, हर्णे, ता. दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम , १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असून उप वर्गीकरण इतर साधन संस्था 

असे आहे. 


“ 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ मे २०१८ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) 

रत्नागिरी . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/ कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 


अधिसूचना 


~ 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१ / हौ / नोंदणी / १२७ / सन २०१८.- ईगल रेसिडेन्सी को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., ब्लॉक नं . सी-७८ , रुम नं . २९३ 
२ ९ ४ ( भा ), सिटीएस नं . १७५२, शिट नं . ८१, सी ब्लॉक , गुरुद्वार रोड , नव प्रियदर्शनी, उल्हासनगर-३, ता . उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० [ सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ चे कलम ९(१)] अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


कल्याण , 
दिनांक १६ मे २०१८ . 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


उल्हासनगर तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी/टीसी /११२२ / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , श्री. विष्णु अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा (१९ ६१ चा महा. अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली आहे. 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


कणकवली, 
दिनांक १९ एप्रिल २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली. 


सहायक निबंधक , सहकारी 


संस्था , 


कणकवली यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी/ केकेआय/ एचएसजी /टीसी / ११२१/ २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , ओम बाबा भालचंद्र अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा (१९ ६१ चा महा. अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात 
आली आहे . 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


" 


कणकवली, 
दिनांक १९ एप्रिल २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली. 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी/ टीसी / ११२० / २०१८-१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, ता. 
कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , डोंगरे सावंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., जानवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा (१९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कणकवली, 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मुंमं / उपनि / स.सं.(मुं.प.उ.) / बी-२/ १६७१/ २०१८.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , सर्वोदय बी विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , इमारत क्र . ११ , बी विंग, खेरनगर , एमएचबी कॉलनी, बांद्रा, मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) याच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था , नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बजरंग जाधव, 
मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ५ / सन २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई याद्वारे घोषित करीत आहे की , प्रिन्स पार्क एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी.टी.एस. नं . ४६१ ( पैकी) , ५०१ ( पै), 
५०२( १), ५०५ ( पै), ६६७( १), १/६६७ पैकी, क्रांती नगर , काळा किल्ला, धारावी, मुंबई ४०० ०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


रविंद्र इटकर, 


मुंबई , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई शहर झो.पु.प्रा., मुंबई . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ / कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ संस्था नोंदणी / २०१८ /३३७.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , अगस्त दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., कुर्ली, ता . वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ व्हि.डब्ल्यु.डी ./ अ.जी.आर./ ओ./४७७ / सन २०१८ , दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी 
नोंदविणेत आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


. 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दाजी शंकर खताळ , 
दिनांक १७ एप्रिल २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी / (टिसी) / २२१३ / २०१७-२०१८ / सन २०१८. – प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री स्वामी समर्थ 
रेसिडन्सी ( सदनिका धारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी , तालुका व जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


~ 


. 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचावे:-(१) या कार्यालयाकडील जा . क्र . सनिर / प्रशा-१/ श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहगृह / का.क . १८( १) /विभा आदेश / सन 

२०१८ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 
( २ ) मुख्य प्रवर्तक , नियोजित श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिकाधारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 

उद्यामनगर रोड , रत्नागिरी व श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो हाऊसधारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., उद्यामनगर रोड , रत्नागिरी यांचेकडील संस्था नोंदणी प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी)/ एचएसजी /(टिसी)/ ८७८ / सन २०१८.- मी , एस . डी . तोडणकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
रत्नागिरी या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १८ (१ ) अन्वये श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., उद्यामनगर रोड, रत्नागिरी या मूळ संस्थेने विभाजन दोन संस्थांमध्ये करण्यात आलेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम २१ प्रमाणे श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यामनगर रोड , रत्नागिरी ( या मूळ संस्थेचे विभाजन झालेने ) 
या संस्थेचा पंजिकृत नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी/ एचएसजी /(टीसी) / ८७८ / २००८-०९ / सन २००८, दिनांक २७ मे २००८ याद्वारे रद्द 
करीत आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


